राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान 
योजनेकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाचा प्रलंबित निधी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय 
निधीतून वितरीत करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२१०जी५९२) ६० टक्के 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२१०जी६०९) Yo टक्के 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ४१/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ जून, २०२२ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.बियुडी १३२२/प्र.क्र.०९/आरोग्य-७ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान योजनेसाठी अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २२१०-सार्वजनिक आरोग्य, ७८९-अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (०५) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (केंद्र हिस्सा 
६०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२१०जी५९२, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) खाली रु.१९७५६.५८ लाख तर (०१) (०8) राष्ट्रीय 
ग्रामीण आरोग्य अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२१०जी६०९, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) खाली 
रु.१२०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक ४.०४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या निधी 
वितरणाच्या निर्देशाप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूद माहे डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत ६० टक्केच्या 
मर्यादेतच खर्च करणे अनिर्वाय आहे तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या मागील वर्षामधील प्रलंबित निधीच्या वितरणाकरिता वित्त 
विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य केले आहे. या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ च्या नस्तीवरील 
प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन सन २०२१-२२ या वर्षातील, (०१) (०५) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२१०जी५९२, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) याखालील प्रलंबित निधी 
रु.१२६१५.३५ लाख तसेच (०१) (०६) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष 
२२१०जी६०९, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) याकरिता सन २०२१-२२ चा प्रलंबित निधी रु.११५१५.४२ लाख व याच 


लेखाशीर्षाखाळलील Infrastructure & Maintenance या योजनेचा सन २०२१-२२ मधील राज्य हिस्सा रु.४८४.५८ लाख 


मिळून एकूण रु.१२०००.०० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन 


मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या 
खर्चाचा अहवाल, लेखाश्रिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, सामाजकल्याण, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ४१ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत 
दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल याची 


दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 
४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 


संदर्भाधीन दि.४.०४.२०२२ च्या झासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करावी. 
प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.५३१/व्यय-१४, दि.१८.५.२०२२ अन्वये 
प्रापत सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२३१४५०१५२४२२ असा आहे. सदर Beal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Prashant Pundlik Wagh 


P ras h ant P U nd | i k DN: CN = Prashant Pundlik Wagh, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 


OU = Social Justice & Special Assist Department 
Wag h Date: 2022.06.23 14:53:51 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) सर्व जिल्हाधिकारी 

) महासंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc aww 


Cc 


4 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


n Sm 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


